वार्षिक योजना सन २०२४-२५ प्रचार, 
प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या 
लेखाशीर्षांतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२७/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २० जून, २०२४ 
वाचा:- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२४/प्र.क्र. ३४/अर्थ-३, 
दि.०१.०४.२०२४. 
२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२३/प्र.क्र.७०/फ-११, 
दि.१५.०२.२०२४ 
३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२३/प्र.क्र.३६/फ-११, 
दि.१६.०२.२०२४ 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे क्रमांक 
कक्ष-१/पी/यो/नवाप्र/प्र.क्र.३३/२०२४-२५/ १०७ दिनांक ०९/०५/२०२४ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या योजनेंतर्गत संदर्भाधीन क्रमांक २ 
येथील दिनांक १५.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ या वर्षाच्या प्रसिध्दी 
माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने 
होणारा खर्च व प्राप्त होणारी देयके अदा करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दिनांक 
१६.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये एकूण रु.२८००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. सदर माध्यम आराखड्यातील प्रलंबित असळेली देयके अदा 
करण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
कार्यालयाकडून संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक ०९/०५/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
रु.२६३.९३ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने 
प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या निधीमधून रु.२६३.९३ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२७/फ-११ 


शासन निर्णय 

प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या 
वर्षाकरीता खालील अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या निधीमधून रु.२६३.९३ लक्ष इतका 
निधी सन २०२३-२४ मधील प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


रु. लाखात) 
अ. योजनेचे नांव सविस्तर शिर्ष पंकल्पित या शासन निर्णयाद्वारे 
क्र. निधी वितरित करण्यात येत 
असलेला निधी 
१ प्रचार, प्रसिध्दी व २६-जाहिरात ३०८०.०० २६३.९३ 
प्रशिक्षण व प्रसिध्दी 
(२४०६८५८९) ५०-इतर खर्च १३२०.०० ००.०० 
एकूण ४४००.०० २६३.९३ 


०२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती 
आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता 
घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि 
अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च 
करण्यात यावा. सदर योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली 
असल्याची खात्री करूनच निधी वितरित करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही 
याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 

०३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), हे वर्ष २०२४-२५ मध्ये 
सदर योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर 
करतील. 

०४. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या 
कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा तपशील MAA दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. 
तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर आणि 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांच्यामार्फत व्हावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२७/फ-११ 


०५. सदर योजनेअंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४- 
२५ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.सी-७, 

२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनांतर्गत) ०१ वनीकरण, 

००३ शिक्षण व प्रशिक्षण (००)(०३) 

(00)(03) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९), २६-जाहिरात व प्रसिध्दी 


०६. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचे दिनांक ०१.०४.२०२४ रोजीचे परिपत्रक तसेच 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन तसेच वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६०/व्यय-१०, दिनांक १२.०६.२०२४ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

og. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०६२०१५२३२६४७१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


INGALE VINAYAK ८: रची 
BALASAHEB se a 


(वि. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, पुणे. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

५. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

७. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२७/फ-११ 


८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

१०.निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

११.वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.उप सचिव/अवर सचिव (सर्वी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५.निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


